ह दि. २९ जानेवारी २०२० WW 


२८) श्री शारदा भुजंग स्तोत्र -१ 
सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां 
प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बाम्‌ । 
सदास्येन्दुनिम्बां सदानोष्टबिम्बां 
भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ ।।१।। 


भगवान गणेशांच्या स्तोत्रांनंतर जगदंबेच्या स्तोत्रांच्या 
रसग्रहणाला आरंभ करताना आज नेमकी वसंत पंचमी असावी 
'हा नियतीचा सुंदर योगायोग. वसंत पंचमी हा ज्ञानदायीनी देवी 
शारदेच्या, सरस्वतीच्या पूजनाचा दिवस 

भगवान श्री गणेशांच्या नंतर वंदन केले जाते विश्वमोहिनी 
शारदेला. 

भगवान जगद्रुर शंकराचार्य स्वामी महाराजांच्या श्री शृंगेरी 
पीठाची अधिष्ठात्री देवता आहे, देवी शारदांबा. 

आपल्या या आराध्य देवतेचे, विश्वजननीचे वर्णन करताना 
जगदुरु आदि शंकराचार्य स्वामी महाराज भावविभोर होतात. 

माता म्हटल्यानंतर पहिला संबंध येतो तो तिच्याद्वारे प्राप्त 
होणाऱ्या प्रथम अमृतप्राशनाचा. 

व्यक्तिगत मातेच्या या संबंधाला वैश्विक पातळीवर नेत 
आई जगदंबेच्या विश्वतृप्ती कारक अमृतकुंभाचा विचार करीत 
आचार्य म्हणतात, 'सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां '. 

संपूर्ण विश्वाच्या पोषणासाठी आई शारदेच्या स्तनमंडलात 
अमृत भरलेले आहे. सकल विश्वाला ज्ञानामृत पाजून तृप्त 
करणारी देवता आहे देवी शारदा. 

प्रसादाबलम्बां- तिची ही कृपा हाच खरा प्रसाद आहे. तो 
प्रदान करणारी. ज्ञानरूपी वास्तविक प्रसादाचा आधार असणारी 
ती प्रसादावलंबा. 

प्रपुण्यावलम्बाम्‌- आई जगदंबेच्या कृपेने माणूस असंख्य 
पुण्यकर्म करतो. सत्कर्मांचा आधार असते ज्ञान. त्या दृष्टीने 
सर्व पुण्यकमांचा आधार असणारी ती प्रपुण्यावलम्बा. 

सदास्येन्दुबिम्बां- आई जगदंबेचा मुखचंद्र कायम पोर्णिमा - 
प्रफुल्लित असतो. बाह्य चंद्राला क्षय आहे. पण आईचा मुखचंद्र 
कायम पूर्णप्रदीप्त आहे. 

सदानोष्ठबिम्बां- आई जगदंबेचे ओठ पिकलेल्या 
तोंडल्याप्रमाणे, गुंजेप्रमाणे लालबुंद आहेत. 

भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ - त्या अजस्त्र अर्थात अत्यंत 
श्रेष्ठ असणाऱ्या माझ्या आई शारदेचे मी भजन करतो. 


> दि. ३० जानेवारी २०२० WW 


प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


२९) श्री शारदा भुजंगप्रयात- २ 

म दयार्द्रा 

कलापैः सुभद्राम्‌ । 

पुरख्रीं विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रा 

भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ ।।२।। 

कराक्षे दयाद्रा- आईशारदांबेचा कटाक्ष अर्थात दृष्टी भक्तांच्या 
प्रती ओसंडून वाहणाऱ्या दयेने परिपूर्ण आहे. जिच्या कृपाकटाक्षाने 
भक्तांच्या सकल मनोकामना तत्काळ पूर्ण होतात. 

करे ज्ञानमुद्रां- अंगठा आणि तर्जनी एकमेकाला जोडल्यावर 
तयार होणाऱया ला ज्ञानमुद्रा असे म्हणतात. विश्वाला ज्ञान 
प्रदान करणारी शारदा, सरस्वती हस्तकमलाची अशी 
ज्ञानमुद्रा साकारत असते. त्याआधारे सकल ज्ञानाचा मी मूलस्रोत 
आहे असेच सुचविणारी. 

कलाभिर्विनिद्रां- आपल्या कलांच्या द्वारे सतत जागृत असते 
अशी. 

जगदंबेचे स्वरूप आहे तेज. त्या तेजानेच ज्ञान होते. दिवसा 
सूर्य, रात्री चंद्र, अंधारात दीप इत्यादी तेजाचे सर्व प्रकार आई 
जगदंबेच्या कला आहेत. या सगळ्यांच्या द्वारे ती ज्ञान प्रदान 
करते. यापैकी कोणते ना कोणते साधन सदैव उपस्थित असल्याने 
तिला विनिद्रा असे म्हटले. 

कलापैः सुभद्राम्‌ - कलाप अर्थात दागिन्यांच्या द्वारे सुभद्रा 
अर्थात अत्यंत सुंदर दिसणारी. 

पुरस्रीं- पुरस्री शब्दाचा एक अर्थ सर्व स्त्रियांमध्ये आद्यस्थानी 
असणारी आदिशक्ती. तर दुसरा अर्थ असा की,पूर म्हणजे 
शरीर. त्यात चैतन्य रूपात निवास करणारी ती पुरस्री. 

विनिद्रां- अखंड जागृत असणारी .निद्रारूपी अज्ञानाचा स्पर्श 
नसणारे शुद्ध चैतन्य. अविरत चैतन्यशीला. 

पुरसतुङ्गभद्रां- जिचे पुर म्हणजे निवासस्थान तुंगभद्रा नदीच्या 
किनाऱ्यावर श्रीक्षेत्र शृंगेरी येथे आहे अशी. 

भजे शारदाम्बामजसरं मदम्बाम्‌ - अशा त्या मम माता 
सर्वश्रेष्ठ शारदांबेचे मी भजन करतो. 


० दि. ३१ जानेवारी २०२० ७४४ 


प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


३०) श्री शारदा भुजंग प्रयात-३ ललामाङ्कफालां 
लसद्रानलोलां 

स्वभक्तैकपालां यशःश्रीकपोलाम्‌ । 

करे त्वक्षमालां कनत्प्रललोलां 

भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ ।।३।। 


ललामाङ्कफालां- आई जगदंबेने आपल्या ललाम अर्थात 
कपाळावर कुंकुमाची चंद्रकोर रेखाटली आहे. त्यामुळे तिला 
ललामाङ्कफाला असे म्हणतात. 

लसद्रानलोलां- गायनाची लीला ऐकत राहणे आईला 
सर्वाधिक आवडते. गायन हे आनंदाचे 

सहज प्रगटीकरण. आई जगदंबा अखंड आनंदात असते. 
आपल्या भक्तांना ती हा आनंद प्रदान करते. त्या आनंदात ते 
भक्त तिची स्तुती गात असतात. 

स्वभक्तेकपालां- जी जगदंबा स्वतःच्या भक्तांची एकमात्र 
पालक असते, तिला स्वभक्तेकपाला असे म्हणतात. एकमात्र 
पालक याचा अर्थ आई शारदांबेच्या भक्ताला कोणतीही गोष्ट 
मागण्यासाठी अन्य कोणाकडे जाण्याची आवश्यकताच नसते. 
ही एकटीच सर्वकाही प्रदान करते. 

यशःश्रीकपोलाम्‌ - श्री शब्दाचा अर्थ आहे वैभव, सोदर्य. 
कपोल शब्दाचा अर्थ आहे गालाच्या वरील उंचवटे. आरोग्यपूर्णता 
, यशप्राप्ती किंवा लज्जा या कारणांनी येणाऱ्या लालीने त्या 
कपोलांचे सोदर्य वृद्धिंगत होते. आई जगदंबेच्या प्रत्येक कार्यात 
तिला यश प्राप्त होत असते. पराभवाचा, अपयशाचा संबंधच 
नसतो. यशामुळे तिचे हे सौंदर्य कायमच खुलून दिसते. 

करे त्वक्षमाला- जप करण्यासाठी हातात जी छोटी माळ 
धारण करतात तिला अक्षमाला असे म्हणतात. आईने अशी 
माळ हातात धारण केली आहे. 

कनत्प्रललोला- जिच्या सहज लीलांनी नवीन परंपरा निर्माण 
होतात अर्थात बाकी सगळ्यांना तसे वागावे वाटते तिला 
कनत्प्रतलोला असे म्हणतात. 

भजे शारदाम्बामजसं मदम्बाम्‌- अशा त्या माझ्या अत्यंत 
श्रेष्ठ शारदांबेचे मी भजन करतो. 


डा दि. १ फेब्रुवारी २०२० 


३१) श्री शारदा भुजंगप्रयात-४. 


सुसीमन्तवेणीं दृशा निर्जितेणीं 
रमत्कीरवाणीं नमद्टज्जपाणिम्‌ । 
सुधामन्थरास्यां मुदा चिन्त्यवेणीं 

भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ ।।४।। 


सुसीमन्तवेणौं- सीमंत अर्थात भांग. वेणी अर्थात मागे 
लांब केसांची केलेली रचना. या दोन्ही गोष्टींना सु उपसर्ग 
लावला. अर्थात या दोन्ही गोष्टी सुंदर पद्धतीने तयार केलेल्या. 
विविध अलंकार तथा पुष्पांनी सजविलेल्या. 

दृशा निर्जितेणीं- आईसाहेबांच्या दृष्टीचे वर्णन करताना 
जगद्रुरूंनी ही शब्दरचना केली आहे. सर्वाधिक सुंदर दृष्टी, 
डोळे हरिणीचे असतात. 

टपोरे, काळेभोर, पाणीदार असे हरिणीचे किंबा मासोळीचे 
डोळे उपमे साठी वापरल्या जातात. मृगाक्षी किंवा मीनाक्षी 
असे शब्द त्याआधारे तयार झाले आहेत. येथे आचार्य म्हणतात 
आई जगदंबा आपल्या दुष्टीने हरिणीच्या दृष्टीला ही जिंकून 
घेते. अर्थात तिच्या पेक्षाही अधिक सुंदर डोळे असणारी ती 
दृशा निर्जितेणी. 

रमत्कीरवाणी- कीर म्हणजे पोपट. पोपट बोलतो. जे 
शिकवले तेच बोलतो. असा शुक जगदंबेने हाती धरलेला 
आहे. जे शास्त्रानुसार बोलतात, वागतात, त्यांना आई जगदंबा 
हात देते, आधार देते असा अर्थ. त्या शुकाची वाणी ऐकण्यात 
रममाण होणारी ती रमत्कीरवाणी. शा्रवचन ऐकण्यातच जिला 
आनंद वाटतो अशी. 

नमद्रज्रपाणि- ज्यांच्या हातात वज्र आहे ते देवराज इंद्र, 
जिला वंदन करतात अशी. 

सुधामन्थरास्या- सुधा म्हणजे अमृत. ते स्वर्गात असते. 
जिच्या मुखावर अमृताप्रमाणे स्वर्गीय आनंद विलसत आहे 
अशी. 

मुदा चित्यवेणी- वेणी शब्दाचा अर्थ एकामागोमाग येणारी 
सातत्यपूर्ण रचना. भक्तांनी इच्छिलेल्या गोष्टींना अशी 
एकामागोमाग एक आनंदाने प्रदान करणारी. 

भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ - अशा माझ्या सर्वश्रेष्ठ 
आई शारदेचे मी भजन करतो. 


प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


३२) श्री शारदा भुजंगप्रयात-५ 


सुशान्तां सुदेहां 
दृगन्ते कचान्तां 
लसत्‌ सल्ृताङ्गीमनन्तामचिन्त्याम्‌ । 
स्मतां तापसैः सर्गपूर्वस्थितां तां 
भजे शारदाम्बामजसरं मदम्बाम्‌ ।।५।। 


सुशान्तां- आई जगदंबेचे स्वरूप अत्यंत शांत आहे. अशांती, 
हलचाल काही मिळवण्यासाठी असते. ती पूर्णतृप्त असल्याने 
शांत आहे. 

सुदेहां- आई शारदांबेचा देह अत्यंत सुंदर अर्थात निर्दोष 
आहे. 

दृगन्ते कचान्तां- कच म्हणजे केस. जिचे केस दिशांच्याही 
पलीकडे पसरले आहेत अशी. दिशा अर्थांत आपल्या दृष्टीची 


मर्यादा. त्यापलीकडे केस पसरलेली, अर्थात अमर्याद. अपरिमित. 
अतिविशाल. 

लसत्‌ सल्लताङ्गी- लसत्‌ अर्थात फुललेली. लता म्हणजे 
वेल. जिची अंग यष्टि एखाद्या फुललेल्या वेलीप्रमाणे नाजूक 
आणि नयनमनोहर, आनंददायी आहे अशी. 

अनन्ता- जिला अंत नाही अशी. अंत त्याच गोष्टीला 

असतो ज्या गोष्टीला आरंभ असतो. आई जगदंबा जन्माला 
ह नाही त्यामुळे ती अनादी आहे. पर्यायाने अनंत 
आहे. 

अचिन्त्या- चिंतनाच्या पार असलेली. माणूस चिंतन त्याच 
गोष्टीचे करू शकतो जी गोष्ट त्याने कधीतरी पाहिली, ऐकली 
असते. 

ज्ञानेन्द्रियांनी अनुभवली असते. मात्र निर्गुण, निराकार स्वरुप 
जगदंबा ज्ञानेंद्रियांचा विषय नसल्याने तिचे रूढार्थाने चिंतन 
संभवतच नाही. 

स्मतां तापसै:- तपस्वी लोक सदैव जिचे स्मरण करतात 
अशी. सामान्य अर्थाने तिचे चिंतन शक्य नसले तरी वेद, 
शाख्रात सांगितल्याप्रमाणे, श्री गुरूंनी दिलेल्या उपदेशाप्रमाणे 
तिच्या दिव्यत्वाचे स्मरण करणे शक्य आहे. योगी तसेच स्मरण 
करीत असतात. 

सर्गपूर्वस्थिता- या विश्वाच्या निर्मितीला सर्ग असे म्हणतात. 
त्याच्या पूर्वी स्थित अर्थात अस्तित्वात असलेली. 

भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ - अशा माझ्या सर्वश्रेष्ठ 
आई शारदेचे मी भजन करतो. 


सोमवार, दि. ३ फेब्रुवारी २०२० w 


iT विद्यावाचस्पती 


प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


३३) श्री शारदा भुजंगप्रयात -६ 


कुरङ्गे तुरङ्ग मगनद्रे खगेन्द्रे 

मराले मदेभे महोक्षेऽधिरूढाम्‌ । 

महत्यां नवम्यां सदा सामरूपां 

भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ ।।६।। 

प्रस्तुत श्लोकांच्या पहिल्या दोन चरणात भगवान जगदुरु 
शंकराचार्य स्वामी महाराज आई जगदंबेच्या वेगवेगळ्या 
वाहनांचा विचार मांडत आहेत. 

कुरङ्गे - कुरंग म्हणजे हरिण. ज्यावेळी भक्तांच्या भेटीला 
अत्यंत वेगात जायचे असते ज्यावेळी आई जगदंबा हरिणाच्या 
वेगात जाण्यासाठी त्यावर बसते असा अर्थ. जे तुर रंग म्हणजे 
घोडा. हरिण वेगात जाते पण त्याला मर्यादा आहे. ते फार 
लांब बर जाऊ शकत नाही. अशावेळी आई जगदंबा घोड्याचा 
उपयोग करते. 

मृगेन्द्रे- मृग म्हणजे सर्व प्राणी. इंद्र म्हणजे राजा. अर्थात 
सिंह. त्या सर्व जीवांच्या राजावर सुद्धा तिची सत्ता चालते 
म्हणून ती सिंहावर बसते. खगेन्द्रे- खग म्हणजे पक्षी, त्यांचा 
राजा. अर्थात गरुड. सर्वाधिक उन्नत झेप घेणाऱ्या या जीवावर 
सुद्धा तिची सत्ता चालते हे म्हणून गरुडाला तिचे वाहन वर्णिले 
असते. 

मराले - मराल म्हणजे हंस. 

महिषमर्दिनी सिंहावर तर नारायण रूपात गरुडावर 

बसणारी जगदंबा सरस्वती रूपात हंसवाहिनी होते. 

मदेभे - इभ म्हणजे हत्ती. ज्याला मदसाव होत आहे 
असा हत्ती म्हणजे मदेभ. त्यावर बसणारी. महोक्षेऽधिरूढा - 
अक्ष म्हणजे गाडीला आडवा लाबलेला दांडा. आस. महान 
अक्ष लावलेल्या रथावर आरूढ होणारी . 

महत्यां नवम्यां- महान म्हणजे विशाल होणे. जी आपल्या 
९ रूपात विशाल होते, प्रकट होते ती, महत्यां नवम्यां. 

शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, चामुंडा, स्कंदमाता, 
कात्यायनी, कालरात्री, महागोरी आणि सिद्धीदात्री अशा नऊ 
रूपात आदिशक्ती प्रकट होत असते. 

सदा सामरूपां- अर्थात अशा नऊ रूपात कार्य करीत 
असली तरी अंतरी तिचे स्वरूप शुद्ध, निर्मळ, निर्गुण, निराकार 
रूप स्थिर असते. त्यामुळे तिला सदा सामरूपा असे म्हणतात. 

भजे शारदाम्बामजसं मदम्बाम्‌ - अशा माझ्या अतिदिव्य 
आई शारदेला मी वंदन करतो. 


मंगळवार, दि. ४ फेब्रुवारी २०२० ७७ 


प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


३४) श्री शारदा भुजंगप्रयात ७ 


ज्वलत्कान्तिवहिं जगन्मोहनाङ्गीं 

भजन्मानसाम्भोजसुभ्रान्तभृङ्गीम्‌ । 

निजस्तोत्रसङ्गीतनृत्यप्रभाङ्गी 

भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌ ।।७।। 

ज्वलत्कान्तिवह्नि- ज्वलत्‌ म्हणजे प्रज्वलित असलेला, 
ज्वालांनी युक्त असलेला. वह्नि म्हणजे अग्नी. तर कांती म्हणजे 
शरीराचे तेज, चमक. जिच्या शरीराची चमक उज्वल अग्नीप्रमाणे 
देदिप्यमान आहे अशी ती ज्चलत्कान्तिवहि. 

जगन्मोहनाङ्गी- संपूर्ण जगाला आपल्या अंगाने मोहित 
करणारी, हा झाला सामान्य अर्थ. 

तर अध्यात्मिक दृष्टीने अंग म्हणजे साह्यकारी घटक. जगाला 
मोहित करण्यासाठी जे जे घटक कारणीभूत आहेत त्या सगळ्यांना 
अंग असे म्हणतात. तर त्या सगळ्यांची अंगी म्हणजे त्यामागे 
असणारी चैतन्यशक्ती. जगातील सर्व मोहन क्रियांच्या मागे 
असणारी आधारभूत चेतन्यशक्ती म्हणजे जगन्मोहनाङ्गी. 

भजन्मानसाम्भोजसुभ्रान्तभृङ्गीम्‌- भजन करीत असणाऱ्या 
भक्तांच्या मन रुपी कमळावर आकृष्ट होऊन भ्रमण करणारी 
भ्रमरी. जसा भुंगा त्या कमळाच्या सुगंधाचा आणि मकरंदाचा 
आस्वाद घेऊन रुंजी घालतो तशी भक्तांच्या भजनाच्या आनंदात, 
आत्ममग्न रूपात डुलत असणारी. 

निजस्तोत्रसङ्गीतनृत्यप्रभाङ्गी - आपल्या स्तोत्रावर आधारित 
संगीत आणि नृत्याच्या आनंदाने मुखकमल उजळून निघाले 
आहे अशी. आई जगदंबेला संगीत आणि नृत्य आवडते. पण ते 
अन्य कोणतेही नाही तर तिच्या स्तुतीवर आधारलेले, अर्थात 
शुद्ध,सात्विक, आध्यात्मिक संगीत आणि नृत्य. 

भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌- अशा माझ्या अत्यंत श्रेष्ठ 
आई शारदेचे मी भजन करतो. 


बुधवार, दि. ५ फेब्रुवारी २०२० ww) 


३५) श्री शारदा भुजंगप्रयात स्तोत्र -८ 
भवाम्भोजनेत्राजसम्पूज्यमानां 
लसन्मन्दहासप्रभावक्रचिह्लाम्‌ । 
चलच्चञ्चलाचारुताटङ्कर्णा 

भजे शारदाम्बामजसं मदम्बाम्‌ ।।८।। 


भवाम्भो जनेत्राजसम्पूज्यमाना- आई जगदंबे च्या 
परमपूज्यत्वाचे वर्णन करतांना आचार्य श्री येथे तिच्या त्रिदेव 
पूज्यत्वाचा उल्लेख करीत आहेत. 


अदनी आणि अज अशा तीन शब्दात आचार्य 
श्री या तिघांचे वर्णन करतात. 


भगवान शंकरांना भव असे म्हणतात. त्यांच्यासोबत 
असल्यामुळे आदिशक्तीला भवानी म्हणतात. भवंभवानी 
सहितम नमामि ! यामध्ये आपण तो उल्लेख करतो. 

अंबुजनेत्र म्हणजे ज्यांचे डोळे कमळाप्रमाणे सुंदर आहेत 
असे. हे वर्णन कोणत्याही देवाला लागू शकते. पण येथे 
आधी शंकर आणि नंतर ब्रह्मदेव असल्यामुळे हे भगवान 
विष्णूंसाठी आहे. 

अज म्हणजे भगवान ब्रह्मदेव. 

या ब्रह्मा-विष्णू-महेश्वरांकडून पूजिल्या जाणारी ती 
भवाम्भोजनेत्राजसम्पूज्यमाना. 

लसन्मन्दहासप्रभावक्रचिह्णा- फुललेल्या मंद हास्यामुळे 
आई जगदंबेच्या मुखकमलावर तेज विलसत असते त्यामुळे 
तिला लसन्मन्दहासप्रभावक्रचिहला असे म्हणतात. 

चलच्चञ्चलाचारुताटङ्ककर्णा- चलत्‌ आणि चंचल हे दोन्ही 
शब्द हालचालींचे द्योतक आहेत. मग दोन शब्द का वापरले? 
तर त्यातून आचार्यश्री सातत्यपूर्ण हालचाल दाखवीत आहेत. 
एक तर आई जगदंबा चालत आहे किंवा बसल्याजागी 
आपल्याच आनंदात डुलत आहे. या दोन्ही अवस्थेत आईच्या 
कानात असणारे ताटंक अर्थात लोंबत असणारी कर्णफुले त्या 
हालचाली सोबत अत्यंत चारू म्हणजे मनोहर रूपात हालचाल 
करीत आहेत. अशा हालचाल करणाऱ्या कानातील ताटंकाने 
युक्त ती 

चलच्चञ्चलाचारुताटङ्ककर्णा. 

भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्‌- अशा अत्यंत श्रेष्ठ आई 
शारदांबेचे मी भजन करतो. 

जय श्री शारदांबा ! 


